तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावरील 
बैठकांमध्ये वृक्ष लागवड आणि संगोपन हा मुद्दा 
स्थायी विषय म्हणून बैठकांच्या विषयसूचीमध्ये 
आणि क्षेत्रीय स्तरावरील निरक्षण भेटीमध्ये अंतर्भूत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक्र:- एमआयएस-०५१६/प्र.क्र.९६/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ मार्च, २०१८ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्रमांक्र-साववि-२०१६/प्र.क्र.१३१/फ-११, दि. ३१.०३.२०१६. 
२) शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्रमांक्र-साववि-२०१६/प्र.क्र.८०/फ-११, दि. १०.१०.२०१६. 
३) शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्रमांक्र-साववि-२०१६/प्र.क्र.१६६/फ-११, दि. ०४.०१.२०१७. 
प्रस्तावना :- 


हवामान आणि क्रध्तूबदल, वाढते तापमान, दुष्काळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष या नैसर्गिक आपत्तींची 
दाहकता आणि तीव्रता कमी करण्यासाठी “हरित महाराष्ट्र” ही संकल्पना राबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७ ते २०१९ या कालावधीत ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे 
उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून, सन २०१७ मध्ये ४ कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी झाली 
आहे. त्याशिवाय सन २०१६ मध्ये दि. १ जुले, २०१६ या एकाच दिवशी २ कोटी वृक्ष लागवडीचा आगळा 
वेगळा व महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यात आला. 


सन २०१८ आणि सन २०१९ मध्ये अनुक्रमे १३ कोटी आणि ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट 
आहे. वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्णपणे साध्य व्हावे आणि त्याचबरोबर आतापर्यंत लागवड केलेल्या झाडांचे 
संरक्षण, देखभाल आणि संगोपन उत्तमरितीने होणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. 


दि. १ जुले ते ७ जुले, २०१७ या कालावधीमध्ये ४ कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे सादरीकरण 
मा. मंत्रीमंडळासमोर दि. १३ जून, २०१७ रोजी करण्यात आले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेनुसार यासंदर्भात 
करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मा. मंत्री मंडळाने दिलेल्या सहमतीनुसार सूचना प्रशासकीय विभागांना 
कळविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार या परिपत्रकाद्वारे त्याअनुषंगाने सूचना 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


परिपत्रक :- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावरील तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरीय 
बैठकांमध्ये वृक्ष लागवड आणि संगोपन या संदर्भातील विषय प्रत्येक बैठकांच्या वेळी विषयसूचीमध्ये 
स्थायी विषय म्हणून अंतर्भूत करण्यात यावा. अशा बैठकांमध्ये वृक्ष लागवडीचा आढावा, या पूर्वी 
लावलेल्या झाडांचे जिवंत राहण्याचे प्रमाण, मृत झाडांच्या जागी नवीन झाडांची लागवड, पुढील 
वर्षांमध्ये वृक्ष लागवडीच्या उद्दिष्टाप्रमाणे वृक्षारोपणासाठी स्थळ निश्चिती, रोपांची उपलब्धता, आवऱ्यक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमआयएस-०५१६/प्र.क्र.९ ६/राउशु-१ 


त्या तांत्रिक परिमाणाप्रमाणे विहित कालावधीमध्ये पिटस्‌ तयार करणे, निधीची उपलब्धता इत्यादी 
संदर्भात पूर्व तयारीबाबत आढावा घेण्यात यावा. 


2. अशा बैठकांमध्ये वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंदर्भात झालेल्या निर्णयांची नोंद बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये 
करण्यात यावी. तसेच इतिवृत्तामध्ये नमूद केलेल्या निर्णयासंदर्भात झालेल्या अंमलबजावणीबाबत 
आणि येणाऱ्या अडचणी संदर्भात पुढील बैठकीमध्ये चर्चा होऊन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या समस्या 
आणि अडचणी सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. 


३. तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावरील जे अधिकारी क्षेत्रीय कामांना भेटी देतील, त्यावेळी 
त्या त्या विभागांतर्गत वृक्ष लागवडीच्या स्थळांना आवर्जून भेटी देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात 
यावा. अशा क्षेत्रीय भेटीच्या वेळी संबंधित प्रशासकीय विभागांतर्गत लावलेल्या झाडांचे संरक्षण 
योग्यरितीने होते किंवा नाही, मृत झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावली गेली किंवा नाही, पाण्याची 
व्यवस्था आणि संरक्षणासाठी मनुष्यबळ इत्यादी बाबींची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाहणी करावी. 
त्याचप्रमाणे येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याबाबत उपाययोजना कराव्यात. 


४. तसेच प्रस्तावित वृक्ष लागवडीसाठी निवडलेली स्थळे, आवश्‍यक त्या परिमाणाचे पिटस्‌ विहित वेळेत 
तयार करणे आणि अशा स्थळांवर लावण्यात येणाऱ्या झाडांसाठी पाण्याची आणि संरक्षण व्यवस्था, वृक्ष 
लागवडीसाठी निधीची व्यवस्था, याबाबत देखील पाहणी करुन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक ते 
मार्गदर्शन द्यावे. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०१८०३२८१७३०५८३७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ची as igitally sign 
h B cINo 
WVajl BADULAO ८ पापळ 
८! b0e134f043fb205F 
73, 
serialNumber=bSccfce8750c2a4b3 1ad76a42c0094dcbcc63834c 
h a V a al 3279619496c6858859c8594, cn=Shivaji Baburao Chavan 
Date: 2018.03.28 17:31:59 +05'30' 


(शिवाजी. बा. चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रलाय, मुंबई 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

५. सर्व जिल्हाधिकारी. 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


०८ 4N A OO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमआयएस-०५१६/प्र.क्र.९६/राउझु-१ 


९. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित, 
नागपूर. 

१०. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती तंत्रज्ञान व धोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

११. सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक). 

१२. सर्व विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण. 

१३. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्गत सर्व सह आयुक्त, उप आयुकत, विभागीय उप आयुक्त, 
जिल्हास्तरावरील आणि तालुका स्तरावरील अधिकारी 

१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


